सन 2023 मधील नियतकालीक बदली 
पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ 
(मुंबई विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. १५/०५/२०२३ 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने पश्नुसंवर्धन विभागातील wae विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील 


खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (मुंबई विभाग) (सर्वसाधारण बदल्या-२०२३) प्रशासकीय कारणास्तव 


बदल्या करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद 


ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याच्या पदस्थापनचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. ठिकाण 

eal 2 3 

| डॉ.सुदर्शन गोपाळ पाडावे, पशुधन विकास जिल्हा कृत्रिम रेतन केद्र, पेण, जि.रायगड (ST. 
अधिकारी प.वै.द मुरुड ता.मुरुड रायगड प्रविण क्षिरसागर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 

पदावर) 

२ | डॉ. सोनिया रावसाहेब चौधरी, wae विकास | ude श्रे-१ दहिसर ता.जि.पालघर या रिक्‍त 
अधिकारी-गट-अ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र पदावर 
पालघर 

३ | SLUR संभाजी वेळेंकर wes विकास पवैद श्रे-$ फोंडा ता कणकवली जि सिंधदुर्ग (डॉ. 
अधिकारी -गट-अ प.वि.अ. (वि) पंचायत समिती, । किरण वैद्य यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
मालवण. सिंधुदुर्ग 

४ | डॉ. विद्यानंद फटीराव देसाई, Wale विकास पवैद श्रे-१, निरवडे ता सावंतवाडी जि सिंधुदुर्ग 
अधिकारी -गट (वि) , पंचायत समिती, वेंगुर्ला. रिक्‍त पदावर 
सिंधुदुर्ग 

५ | डा.सोमनाथ मारुती भोजने, Tale विकास पविअ (विस्तार) पंचायत समिती उरण ता. उरण 
अधिकारी प.वै.द श्रेणी -१ उरण ता.उरण रायगड | जि. रायगड (डॉ. अनिल धांडे यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

६ | डॉ.अनिल गणपत धांडे, Wes विकास पवेद श्रे-१ म्हसळा ता. म्हसळा जि. रायगड या 
अधिकारी प.स.उरण ता उरण रायगड रिक्‍त पदावर 

७ | डॉ. रविंद्र बळीराम दळवी, TEE विकास पवैद श्रे-१ खारेपाटण ता. कणकवली जि. 


अधिकारी जिल्हा पश्नुवैद्यकिय सर्वचिकीत्सालय, 
कणकवली सिंधुदुर्ग 


सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याच्या पदस्थापनचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. ठिकाण 
२ ३ 

८ | डा. योगेश दत्ताराम गोसावी, Tapert विकास पवैद श्रे-१ Hae ता देवगड जि Rag या रिक्‍त 
अधिकारी तालुका लघुपश्युवैद्यकिय पदावर 
सर्वचिकीत्सालय, मालवण सिंधुदुर्ग 

९ । डा.मिनल प्रितम भोईर पश्लुधन विकास अधिकारी | पवैद श्रेणी-१ चाणे ता. भिवंडी जि. ठाणे या रिक्‍त 
गट-अ पवैद-श्रेणी.१ झिडके ता.भिंवडी जि.ठाणे । पदावर 

| ० | डा.मालती शांकर साळवे पशुधन विकास पवैद-शिरगाव ता.भिवंडी जि.ठाणे (डॉ. चंदेळ 
अधिकारी-गट-अ (वि) पं.स.मुरबाड जि.ठाणे | यांच्या बदलीने रिक्‍त होणार्‍या पदावर) 

गि १ | डा.विष्णू रामकृष्ण काळे, TEA विकास तालपसचि खालापुर जि रायगड (ST. प्रमोद 
अधिकारी तालपसचि, पेण, जि.रायगड गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

१२ | डॉ.वंदना WaT हेडाऊ, WTA विकास अधिकारी | जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, कणकवली जि सिंधदुर्ग 
-गट-अ प.वि.अ. फिरता. प.वै.द. वैभववाडी ता. | या रिक्‍त पदावर 
वैभववाडी सिंधुदुर्ग 

१३ | डा.स्वप्नील मारूती sal, पशुधन विकास जिपसचि कणकवली जि सिधदुर्ग (डा. रविंद्र 
अधिकारी -गट-अ प.वि.अ. (विस्तार), पं. स. दळवी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
वैभववाडी ता. वैभववाडी सिंधुदुर्ग 

१४ | ST. विनया रुधिल जंगले, Tale विकास पवैद श्रेणी -१ खोपी ता. खेड जि. रत्नागिरी या 
अधिकारी, पविअ, (वि.) पंचायत समिती खेड ता । Raa पदावर 
खेड रत्नागिरी 

१५ | डा.किरण प्रकाश वैद्य, पश्लुधन विकास अधिकारी | पविअ पवेद श्रेणी -१ दत्तवाड ता. जयसिंगपूर 
-गट-अ प.वै.द. श्रेणी-१ फोंडा ता. कणकवली । (शिरोळ) जि. कोल्हापूर (डॉ. कुरुंवाडे यांच्या 
सिंधुदुर्ग बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 

१६ | डॉ. महादेव नामदेवराव घोगरे, west विकास । जिल्हा पशुवैद्यकिय सर्वचिकीत्सालय, कणकवली 
अधिकारी -गट-अ प.वै.द. श्रेणी-१ देवगड जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
ता.देवगड जि. सिधुदुर्ग 

१७ | डा.पंजाब गोबरा चव्हाण, UAH विकास तपासणी नाका, आच्छाड-तलासरी जि.पालघर 
अधिकारी पवैद-वाणगाव ता.डहाणू, जि.पालघर | या रिक्‍त पदावर 

१८ | डॉ..भास्कर गंगाराम डगळे, TRIE विकास पवैद श्रे-१ आंबेसरी ता. डहाणू जि. पालघर या 
अधिकारी पवैद पालघर ता.जि.पालघर रिक्‍त पदावर 

१९ | डॉ.नकुल लहु पाटील, पशुधन विकास अधिकारी | पवैद श्रेणी-१, सोनाळे ता. वाडा, जि. पालघर या 
पवैद परळी ता.वाडा, जि.पालघर रिक्‍त पदावर 

२० | STARE गोविंद अस्वले, TATE विकास पवैद-श्रे.१ परळी ता वाडा जि पालघर (डॉ. नकुल 


अधिकारी पवैद कुडूस , ता.वाडा, जि.पालघर 


पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याच्या पदस्थापनचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र ठिकाण 
Ea 2 3 

२१ | STARE महादेव जाधव, TAI विकास पवैद श्रेणी-१ कळंबिस्ती ता. सावंतवाडी 
अधिकारी पवैद श्रेणी-१ मळेवाड, ता.सावंतवाडी | जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
सिंधुदुर्ग 

२२ | डॉ.श्रवणकुमार शिवबहादुर सिंह पश्लुधन विकास | पवेद-श्रे.१ कोळे ता.कल्याण जि.ठाणे (डॉ. उदय 
अधिकारी-गट-अ पवैद-मुरबाड ता.मुरबाड उतार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
जि.ठाणे 

२३ | डा.प्रशांत गोरख कोकरे, पशुधन विकास पवैद श्रेणी-१, मोहपाडा ता. खालापूर जि. रायगड 
अधिकारी प.वै.द.जांभुळपाडा ता. सुधागड पाळी । (डॉ. रमेश चोपडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जि. रायगड पदावर) 

२४ | डा.प्रमोद नाना गायकवाड, Tales विकास ताळपसचि पेण जि. रायगड (डॉ.विष्णू काळे 
अधिकारी तालपसचि, खालापूर, जि.रायगड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२५ | डॉ.संजय GRITS अहिरे, UATE विकास पवैद श्रे-१ मांगरुळ ता अंबरनाथ जि ठाणे (ST. 
अधिकारी, गट-अ पवैद- पिळझे ता.भिवंडी दिपक रणदिवे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जि.ठाणे पदावर) 

२६ | डॉ.दिपक शांकर रणदिवे uae विकास पविअ गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, आरे गोरेगांव 
अधिकारी-गट-अ पवैद-मांगरुळ ता. अंबरनाथ | मुंबई या रिक्‍त पदी 
जि.ठाणे 

२७ | डा. प्रियंका महेद्र रोकडे, Tales विकास जिपवैसचि, अलिबाग, जि.रायगड (डॉ. राजेश 
अधिकारी -गट-अ ताळपसचि, कर्जत, लाळगे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
जि.रायगड 

२८ | डॉ.सुवर्णलता शिवराज मानगुळी, Ua विकास | पंचायत समिती (वि) माणगाव जि. रायगड या 
अधिकारी प.वै.द.पाषाणे ता कर्जत रायगड रिक्‍त पदावर 

२९ | STATA NRT मादळे, पशुधन विकास पवैद श्रे-१ टोकावडे ता.मुरबाड जि. ठाणे या रिक्‍त 
अधिकारी गट-अ -(वि), पंचायत समिती कल्याण, | पदावर 
ता.कल्याण जि.ठाणे 

३० | डॉ.उदय पंढरीनाथ ओतारी पशुधन विकास प.वै.द उरण ता.उरण जि. रायगड (डॉ. सोमनाथ 
अधिकारी गट-अ पवैद-श्रे.१ कोळे ता.कल्याण भोजने यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
जि.ठाणे 

३१ | डा.सदिप चंद्रकांत संसारे, Wale विकास पवैद श्रेणी-१, इन्सुली, ता.सावंतवाडी 
अधिकारी पवैद श्रेणी-१ होडावडे, ता. वेगुर्ला जि.सिंधुदुर्ग या रिक्‍त पदावर 
सिंधुदुर्ग 

३२ | डॉ.मुंकुंद सुखदेव लोंढे wget विकास अधिकारी | ताळपसचि दापोली जि. रत्नागिरी या रिक्‍त 
तालपसचि, महाड, ता.महाड, जि.रायगड पदावर 

३३ | डा.राजेश रोहिदास लाळगे पशुधन विकास पंचायत समिती विस्तार अलिबाग जि. MATS UT 


अधिकारी -गट-अ जिपवैसचि, अलिबाग, 
जि.रायगड 


रिक्‍त पावर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Seat क्रमांकः पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याच्या पदस्थापनचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. ठिकाण 
a २ ३ 
३४ | डॉ.राजेंद्र अशोक भोसले , TAIT विकास पवेद श्रे-१ पोलादपूर ता.पोलादपूर जि. रायगड 
अधिकारी प.वै.द. खाडस ता कर्जत रायगड या रिक्‍त पदावर 


३५ | डॉ. प्रविणा माधवराव क्षीरसागर, पशुधन विकास | जिपवेसचि अलिबाग जि. रायगड या रिक्‍त पदावर 
अधिकारी -गट-अ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, पेण, 


जि.रायगड 

३६ | डॉ.महेश निळकंठ चौगुले, पशुधन विकास पवैद, श्रेणी-१, अब्दुललाट ता. जयसिंगपूर 
अधिकारी -गट-अ प.वि.अ. प.वै.द. श्रेणी-१ (शिरोळ) जि. कोल्हापूर या रिक्‍त पदावर 
कनेडी ता. कणकवली 

३७ | डा. केयुरसिह रणधीरसिह राठोड पशुधन जिपवैसचि, भिवंडी जि. ठाणे या रिक्‍त पदावर 
विकास अधिकारी, गट अ पश्युवधगृह ठाणे 

३८ | डा.रमेश लिंबाजी चोपडे, पशुधन विकास पवेद श्रे-१, दांडगुरी ता. श्रीवर्धन जि. रायगड या 
अधिकारी प.वै.द.मोहपाडा ता. खलापूर Rad पदावर 

३९ | डॉ.स्वरुपकुमार ओमप्रकाश चंदेल TAA पंचायत समिती विस्तार मुरबाड जि. ठाणे (डा. 
विकास अधिकारी-गट-अ पवैद-शिरगाव मालती साळवे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
ता.भिवंडी जि.ठाणे पदावर) 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली आदेशा प्राप्त होताच बदलीने दर्शविलेल्या 
ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल 
आयुक्‍्त,पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच 
याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल mansing.patil@nic.in या ई-मेल वर सादर करावा, ही विनंती. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५१५१२०३५५३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MANSING 


2 
54९ 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 


२. मा. प्रधान सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 

६. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

८. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था 

९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

. जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 
.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१४. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१५. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


ae) Oo 
Oo O 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


